उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ लातूर 
यांचे अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०२३. 


वाचा :- 
१) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/रामौअ/लातूर मंडळ अपदे/१८- 
२०/२०२३,दि.०२.०३.२०२३ 
२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-०८/लातूर मंडळ 
/अपदेमुदतवाढ/सन २३-२४/१९४०-४१,दि.०२.०३.२०२३ 
3) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-०८/लातूर मंडळ 
/अपदेमुदतवाढ/सन २३-२४/३८१४-१५,दि.१८.०४.२०२३ 
४) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/कक्ष-७अ/टे-६/उप.लातूर/वे.अ. 
/अस्थाई पदे १३२/कालावधी/सन २३-२४/६१५-१६,दि.२५.०१.२०२३ 
५) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपदे- २०२२/प्र.क्र.२६३/ 
आरोग्य-४, दि.०३.१०.२०२२. 
७) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या आरोग्य 
संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदतवाढ 
संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. १ ते ५ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अधिपत्याखाळील आरोग्य संस्थांमधील 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन 
२०२२-२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


7 मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, o9- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७-पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० 0226)” 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


मागणी क्रमांक आर-१ “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक 
आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०२)-प्रादेशिक कार्यालये (२२१० ०३५१)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३- 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर-१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१०-किमान गरजा कार्यक्रम, ११०-रुग्णालये व दवाखाने पंचवार्षिक 
योजनातंर्गत योजना-राज्य योजनातंर्गत योजना, (०१)(०२)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०५३१)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२-मुफसल 
क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) 
(४५) ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य), (२२१० 
जी २९८)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(०६)(२१)-महसुल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन 
करणे (अनिवार्य) (२२१० ४२५९)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
(०१)(०९)-महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे जिल्हा 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२११-कुटूंब कल्याण, ००३-प्रशिक्षण, (०१) - कुटूंब 
कल्याण प्रशिक्षण - १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (०२)-सहाय्यक परिचारीका 
प्रसाविका , दाई व आरोग्य प्रचारक या निमवैद्यकीय कर्मऱ्यांचे प्रशिक्षण (२२११००१११)” 


| 


8. 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०- daly सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ,०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालक व प्रशासन, (०१) (०४)-गट वैद्यकीय अधिकारी 
(२२१००३७१)" 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 


०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये, प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


५. अपर मुख्य सचिव (ले. व OT.) यांच्या दिनांक २८ मार्च,२०२३ रोजीच्या पत्रामधील सूचनेनुसार 
संबंधित कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दि. २९ जून ,२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रीय विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारी आकृतीबंधाचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत /त्वरीत वित्त विभागास 
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्याकरीता मुदतवाढ दिली जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट -अ येथील 
तक्त्यात नमूद केलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२९२१४४१३८११७ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b 
M A R OT | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34324C 
EA1A547AA04FODA0794A00BEE1 26E86781 
72A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
AT R A M Date: 2023.05.02 17:49:46 +05'30' 
(अशोक मा. आत्राम) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, लातूर, बीड,उस्मानाबाद, नांदेड. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, बीड,उस्मानाबाद,नांदेड. 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालये (संबंधीत उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचेमार्फत) 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-अपदे-२०२/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 
दिनांक :- २७ एप्रिल, २०२३ चे विवरणपत्र) 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
लातूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
es) ग्रामीण रुग्णालय, किल्लारी २९ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
२ ग्रामीण रुग्णालय, औसा २९ २३ अधिपरिचारिका, गट-क - १ पद 
3 ग्रामीण रुग्णालय, चाकुर २९ २२ ।औषधनिर्माता, गट-क - 9 पद 
४ | ग्रामीण रुग्णालय, रेणापुर २९ २३ कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
षु २९ 23 दंतडाल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, अहमदपुर 
६ २९ २२ सहाय्यक गट-ड (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, देवणी एकूण - ६ अस्थाई पदे 
ग्रामीण रुग्णालय, कासार शिरसी २७ २२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड २७ २२ । अधिपरिचारिका, गट-क - 9 पद 
ग्रामीण रुग्णालय, बाभळगाव २७ २२ कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
हि ० २७ २२ दंतडाल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
ग्रामीण रुग्णालय, जळकोट 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण- ५ पदे 
एकूण - लातूर जिल्हा २८२ २२५ एकूण ५७ पदे 
उस्मानाबाद जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
1 १_| ग्रामीण रुग्णालय, वाशी २९ 23 वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
2 ग्रामीण रुग्णालय, भुम २९ २३ अधिपरिचारिका, गट-क - १ पद 
३ | ग्रामीण रुग्णालय, तेर २९ 23 औषध निर्माता, गट-क - 9 पद 
४ | ग्रामीण रुग्णालय, कळंब २९ २३ | कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण- ६ पदे 
५ | ग्रामीण रुग्णालय, तुळजापुर २६ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
औषध निर्माता, गट-क - १ पद 
कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
एकूण ३ पदे 
६ | ग्रामीण रुग्णालय, मुरुम २७ २२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
७ | ग्रामीण रुग्णालय, लोहारा २७ २२ अधिपरिचारिका, गट-क - १ पद 


कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
एकूण- ५ 
एकूण - उस्मानाबाद जिल्हा १९६ १५९ एकूण ३७ पदे 
बीड जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
a ग्रामीण रुग्णालय, चिंचवण २८ २२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
२ | ग्रामीण रुग्णालय, धारुर २९ २३ अधिपरिचारिका, गट-क - १ पद 
३ | ग्रामीण रुग्णालय, पाटोदा २८ २२ औषध निर्माता, गट-क - १ पद 
४ | ग्रामीण रुग्णालय, धानोरा २८ २२ कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण- ६ पदे 
५ | OPT रुग्णालय, आष्टी २८ 23 वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
६ | ग्रामीण रुग्णालय, तालखेड २७ २२ अधिपरिचारिका, गट-क - १ पद 
७ । ग्रामीण रुग्णालय, रायमोहा २७ २२ कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
ग्रामीण रुग्णालय, माजलगाव २७ २२ दंतडल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
९ ग्रामीण रुग्णालय, नांदुरघाट २७ २२ सहाय्यक गट-ड (१पद) 
| do | ग्रामीण रुग्णालय, केज २८ २३ । एकूण- ५ पदे 
एकूण - बीड जिल्हा २७७ २२३ ५४ पदे 
नांदेड जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये 
॥ बै: ग्रामीण रुग्णालय, उमरी २८ २२ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
२ | ग्रामीण रुग्णालय, नायगाव २८ २२ अधिपरिचारिका, गट-क - १ पद 
३ | ग्रामीण रुग्णालय, बिलोली २९ २३ औषध निर्माता, गट-क - १ पद 
४ | ग्रामीण रुग्णालय, भोकर २९ 23 कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
५ | ग्रामीण रुग्णालय, धर्माबाद २९ 23 casted चिकित्सक, गट- ब (94a) 
२९ 23 सहाय्यक गट-ड (97a) 
६ | ग्रामीण रुग्णालय, बारड एकूण- ६ पदे 
७ | ग्रामीण रुग्णालय, मुदखेड २८ २२ एकूण- ६ पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय,गोकुंदा,जि. नांदेड | ०२ शं दंतडाल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण- २ पदे 
९ । ग्रामीण रुग्णालय, लोहा २८ २३ 
Lae ग्रामीण रुग्णालय, कंधार २८ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ-१ पद 
ca १ । ग्रामीण रुग्णालय, माहुर २८ २३ । अधिपरिचारिका, गट-क - 9 पद 
१२ | ग्रामीण रुग्णालय, मांडवी २८ 23 कक्षसेवक, गट-ड -१ पद 
१३ | ग्रामीण रुग्णालय, हिमायतनगर २७ २२ casted चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण- ५ पदे 
एकूण - नांदेड जिल्हा ३४१ २७२ एकूण ६९ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, बीड 
३६८ ३०३ वैद्यकिय अधिकारी,गट-अ (४ पदे) 


परिसेविका, गट-क (४ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (१७ पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषधनिर्माता/मिश्रक, गट-क(१पद) 


रुग्णवाहिका चालक, गट-क(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक,गट-क 
(१ पद) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (३ पदे) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड(१पद) 


शास्त्रक्रिया परिचर, गट-ड (५ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (६ पदे) 


सफाईगार, गट-ड (८ पदे) 


शिपाई, गट-ड (२ पदे) 


धोबी, गट-ड (१ पद) 


न्हावी, गट-ड (१ पद) 


स्वयंपाकी, गट-ड (१ पदो) 


सहाय्यक स्वंयपाकी, गट-ड(१ पद) 


उदवाहन चालक, गट-ड (१ पदो 


पहारेकरी, गट-ड (१ पद) 


०३ दि दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 


अधिपरिचारिका, गट-क (१पद) 


सहाय्यक, गट-ड (१पद) 


एकूण गट-अ ते गट-ड पदे ३६८ । ३०३ एकूण ६५ पदे 


अ | अतिदक्षता विभाग १८ षि वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 


सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (१ पद) 


एकूण १८ 1 el एकूण ४ पदे 


ब॒। नवजात बालकांचा अतिदक्षता aa of  । अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 
कक्ष आया, गट-ड (१ पदो) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
एकूण | do | ७८ एकूण २ पदे 
क | शूश्रूषा कक्ष २४ १९ ।म.वै.वआ.से., गट-अ (9 पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२ पदे) 


सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (१ पद) 


एकूण २४ १९ एकूण ५ पदे 
ड | रुग्णालयीन प्रशिक्षण वें ०३ | 00 | (____ न: _______| 
इ | Bsa प्रशिक्षण विभाग | ao | ०९ | सिस्टर टयूटर, गट-क (१ पद) 
एकूण | qo | ०९ एकूण १ पद 
हि मनोविकृती चिकित्सा कक्ष २० शि अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 


सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (१ पद) 


एकूण २० 1 १७ | एकूण ३ पदे 
ग | जळीत कक्ष ०३ ee 
| घ | अपंग पूनर्वसन केंद्र | oe | oo |. ----- | 
ण | STAT केअर युनिट १५ १३ परिचारीका, गट-क (१ पद) 
कक्ष सेवक, गट-ड (१ पद) 
एकूण १५ १३ एकूण २ पदे 
च । सिटी स्कॅन विभाग ०९ ०८ क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 
एकूण ०९ ०८ एकूण १ पद 
एकूण ४८४ LP | एकूण ८३ पदे 
जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल, जिल्हा २६ र प्राचार्य गट-क (१पद) 
रुग्णालय बीड, जिल्हा बीड उप-प्राचार्य गट-क(२पदे) 


पाठयनिर्देशिका गट-क(१पद) 
ळलघुटंकलेखक,गट-क(१पद) 
लिपिक ,गट-क(१पद) 
ग्रंथपाल, गट-क(१पद) 
प्रयोग शाळा सहाय्यक, गट- 
क(१पद) 

गृहपाल/वार्डन, गट-क(३पदे) 
शिपाई, गट-ड(३पदे) 


२६ | 00 | एकूण २६ पदे 
सामान्य रुग्णालय, उदगीर (२०० खाटा) 
| षि अतिरिक्त जिल्हा aed चिकित्सक, 
गट-अ (१ पदो) 
निवासी वैद्यकिय अधिकारी (बाह्य 


संपर्क, गट-अ (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), 
गट-अ (१ पदो) 


वैद्यकीय अधिकारी 'झास््रक्रिया), 
गट-अ (9 पद) 


वैद्यकोय अधिकारी (RET व प्रसुती 
TS), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (9 पद) 


अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक, 
गट-अ (१ पद) 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (१ पद) 


क्ष-किरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (१ पद) 


शरीर विकृती चिकित्सक, गट-अ 
(१ पद) 


मनोविकृती चिकित्सक, गट-अ 
(१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (चर्गरोग),गट-अ 
(१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग), 
गट-अ (9 पद) 


नेत्रशाल्य चिकित्सक, गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक, 
घसा तज्ञ), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी(रक्‍त संक्रमण 
अधिकारी धरुन), गट-अ (३ पदे) 


अधिसेविका, गट-अ (१ पद) 


परिसेविका, गट-क (९ पदे) 


बालरोग परिचारिका, गट-क(२ पदे) 


आरोग्य परिचारिका, गट-क (१ पद) 


मनोविकृती परिचारिका, गट-क 
(१ पद) 


मुकादम, गट-ड (२ पदे) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (२ पदे) 


लेखापाल/सहाय्यक अधिक्षक, 
गट-क (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (३ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पद) 


बालरोग परिचारिका, गट-क(१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, 
गट-अ (३ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 


सांख्यिकी सहाय्यक, गट-क (१ पद) 


सिस्टर, टयुटर, गट-क (५ पदे) 


आरोग्य परिचारिका, गट-क (२ पदे) 


गृहवस्त्रपाल, गट-क (१ पद) 


क्लिनीकल इईन्स्ट्रक्टर, गट-क 
(२ पदे) 


मनोविकृती चिकित्सा, गट-आ(१ पदो 


मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता, 
गट-क (१ पद) 


मनोविकृती परिचारिका, गट-क 
(२ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पदे) 


अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक, गट-अ 
(१ पद) 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (2 पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पद) 


क्ष-किरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (2 पदे) 


एकूण 


| ७१ | 


| 00 | 


एकूण ७१ पदे 


फिरती वैद्यकीय पथके-उस्मानाबाद, 
लातूर, बीड व नांदेड जिल्हे 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पदो 

अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 

वाहन चालक, गट-क(१ पद) 

व्राणोपचारक, गट-ड (१ पद) 

आरोग्य परिचर, गट-ड (१ पद) 
(एकूण ५ पदे) 


एकूण ४ फिरते वैद्यकीय पथके 


| 00 | 


२० पदे 


फिरते वैद्यकीय पथक-उपजिल्हा रुग्णालय, 
उमरगा,जि.उस्मानाबाद 


फिरते वैद्यकीय पथक-उपजिल्हा रुग्णालय, 
उदगीर, जि. लातूर 


फिरते वैद्यकीय पथक-उपजिल्हा रुग्णालय, 
मुखेड, जि.नांदेड 


फिरते वैद्यकीय पथक-उपजिल्हा रुग्णालय, 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 
वाहन चालक, गट-क(१ पद) 
व्रणोपचारक, गट-ड (१ पद) 


आरोग्य परिचर, गट-ड (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
केज,जि. बीड एकूण ५ प 
एकूण ४ फिरते वैद्यकीय पथके २० | 0__| २० पदे 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, निलंगा, | ४८५ ४२ | अधिपरिचारीका, गट-क (२ पदे) 
परंडा,गेवराई,देगलूर व हदगांव औषध निर्माता, गट-क (१ पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (१ पदो) 
दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
सहाय्यक गट-ड (१पद) 
एकूण ६ पदे 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, गोकुंदा Be 7 अधिपरिचारीका, गट-क (2 पदे) 
औषध निर्माता, गट-क (१ पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (१ पद) 
एकूण - ६ उपजिल्हा रुग्णालये २८८ २५४ एकूण ३४ अस्थाई पदे 
सामान्य रुग्णालय, नांदेड (१०० खाटा) 
९३ | निवासी वैद्यकीय अधिकारी 


(चिकित्सा), गट-अ (१ पद) 


निवासी वैद्यकिय अधिकारी (बाह्य 
संपर्क), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (frre), 
गट-अ (१ पद) 


Tha अधिकारी 'ठास्त्रक्रिया), गट- 
अ (१ पद) 


द्यकीय अधिकारी ART व प्रसुती 
तज्ञ), गट-अ (१ पद) 


द्यकीय अधिकारी (नेत्रविकित्सा), 
गट-अ (१ पदो) 


TH अधिकारी (sexsi, 
गट-अ (9 पदो) 


THe अधिकारी (बघधिरीकरण तज्ञ, 
गट-अ (2 पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग) गट- 
अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशाल्य 
चिकित्सा) गट-अ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (दंतचिकित्सा) 


गट-अ (9 पदो) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष) 
गट-अ (४ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-क (१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२७ पदे) 


भौतिकोपचार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (2 पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
(३ पदे) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(३पदे) 


भांडारपाल तथा वस्त्रपाल, गट-क (१ 
पद) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (२ पदे) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(३ पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड (१ पदो) 


हास््रक्रिया परिचर, गट-ड (2 पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१० पदे) 


व्रणोपचारक, गट-ड (१ पद) 


शिपाई, गट-ड (२ पदे) 


प्रशासकोय अधिकारी, गट-क 
(१ पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपिक /टंकलेखक, 
गट-क (२ पदे) 


एकूण 


९३ 


| 00 | 


एकूण ९३ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
जी.एन.एम नर्सिंग स्कूल,सामान्य| २६ प्राचार्य गट-क (१पद) 
रुग्णालय नांदेड, जिल्हा नांदेड उप-प्राचार्य गट-क(२पदे) 
पाठयनिर्देशिका गट-क(१पद) 
ळलघुटंकलेखक,गट-क(१पद) 
लिपिक ,गट-क(१पद) 
ग्रंथपाल, गट-क(१पद) 
प्रयोग शाळा सहाय्यक, गट- 
क(१पद) 
वार्डन, गट-क(३पदे) 
शिपाई, गट-ड(३पदे) 
२६ | ०० | एकूण २६ पदे 
उपजिल्हा रुग्णालय, केज, जिल्हा बीड 
८६ २३ वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (satan, 
गट-अ (9 पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 
TS), गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), 
गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (१ पदो) 


वैद्यकीय अधिकारी '|नेत्रशल्य 
चिकित्सक), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (दंत शल्य 
चिकित्सक), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष), 
गट-अ (2 पदे) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
(१ पद) 


वैद्यकोय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (४ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (१८ पदे) 


भौतिकोपचार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माता, गट-क (2 Te) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(२ पदे) 


भांडारपाल तथा वस्त्रपाल, गट-क (१ 
पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (२ पदे) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(३ पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड (१ पद) 


शास्त्रक्रियागृह परिचर, गट-ड 
(२ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (४ पदे) 


व्राणौपचारक, गट-ड (१ पद) 


शिपाई, गट-ड (१ पद) 


एकूण 


८६ 


२३ 


एकूण ६३ पदे 


स्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, लातूर 


९४ 


| 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 
TS), गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी after, 
गट-अ (9 पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
शास्त्रज्ञ गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (३ पदे) 


वैद्यकोय अधिकारी RT व प्रसुती 
तज्ञ, गट-अ (३ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (4 पदे) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
(१ पद) 
सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क(८ पदे) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माता, गट-क (3 Te) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 


(३ पदे) 

भांडारपाल तथा वसरत्रपाल, गट-क (१ 
पद) 

कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (२ पदे) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (२ पदे) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(३ पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड (१ पद) 


DUNNING, गट-ड (१ पदो) 


प्रयोगशाळा परीचर, गट-ड (१ पद) 


शास््रक्रियागृह परिचर, गट-ड (2 पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१० पदे) 


शिपाई, गट-ड (२ पदे) 


एकूण ९४ | 00 | एकूण ९४ पदे 
ट्रॉमा केअर युनिट-उपजिल्हा रुग्णालय, | १५ गग अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक,गट-अ 
उमरगा, उस्मानाबाद (१ पद) 
ट्रॉमा केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, केज, | १५ शि विर व TRAST, आत्या QTY 
जि. बीड 
SIM केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, मुरुड, | १५ शि 


जि. लातूर वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
ट्रॉमा केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, | १५ ण 
अहमदपूर, जि. लातूर परिसेविका, गट-क (१ पद) 
ट्रॉमा केअर युनिट-उपजिल्हा रुग्णालय, | १५ बं आं चज क (3 73) 
गोकुंदा, जि. नांदेड 
SIA केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, १५ णि 
नायगाव, जि. नांदेड वाहनचालक, गट-क (१ पद) 
ट्रामा केअर युनिट-उपजिल्हा रुग्णालय, | १५ | 
गेवराई, जि. बीड कक्षसेवक, गट-ड (३ पदे) 
ट्रॉमा केअर युनिट-उपजिल्हा रुग्णालय, | १५ >| 
उदगीर, जि. लातूर सफाईंगार, गट-ड (२ पदे) 
SIT केअर युनिट-तेलगाव, जि. बीड १२ ean अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक, 
गट-अ (9 पद) 
ऱ्या deal युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, भोकर, | 92 शि बघिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 
. नांदेड 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 
परिसेविका, गट-क (१ पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (३ पदे) 
कक्षसेवक, गट-ड (३ पदे) 
ट्रामा केअर  युनिट-उपजिल्हा | ०९ | अस्थिव्यंग area चिकित्सक, 
रुग्णालय, देगलूर, जि. नांदेड गट-अ (१ पदो 
बधघिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 
परिसेविका, गट-क (१ पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (३ पदे) 
ट्रॉमा केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, आष्टी, | ०८ रि अस्थिव्यंग हाल्य चिकित्सक, 
जि.बीड गट-अ (१ पद) 
बघिरीकरण शास्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 
परिसेविका, गट-क (१ पद) 
अधिपरिचारीका, गट-क (२ पदे) 


उपजिल्हा रुग्णालय, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
| २३ वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया), 
गट-अ (१ पद) 
वेद्यकौय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 


TS), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी, (बघधिरीकरण 
शास्त्रज्ञ , गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), 

गट-अ (१ पदो) 

वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (१ पदो) 

वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग), 
गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी '|नेत्रशल्य 
चिकित्सक), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (दंत शल्य 
चिकित्सक), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (अपघात कक्ष, 
गट-अ (२ पदे) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
(१ पद) 


वैद्यकोय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२४ पदे) 


भौतिकोपचार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (2 पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माता, गट-क (2 Te) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(२ पदे) 


भांडारपाल तथा वस्त्रपाळ, गट-क (१ 
पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क(२ पदे) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(३ पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड (१ पद) 


शास्त्रक्रियागृह परिचर, गट-ड 
(२ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१० पदे) 


व्रणौपचारक, गट-ड (१ पद) 


शिपाई, गट-ड (१ पद) 


१ 


दंतडाल्य चिकित्सक, गट-ब 
(१ पदो) 


दंत यांत्रिक, गट-क 
(१ पदो) 


अधिपरिचारिका, गट-क (१ पद) 


सहाय्यक गट-ड (१पद) 


एकूण 


१०८ 


२३ 


एकूण ८५ पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय, कळंब, जिल्हा उस्मानाबाद 


१५ 


| 


वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया), 
गट-अ (9 पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोगव 
प्रसुती तज्ञ, गट-अ (१ पद) 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ 
(१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग), 
गट-अ (१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (२ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (५ पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
(२ पदे) 
वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 
एकूण १५ | eo | एकूण १५ पदे 
स्त्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, नांदेड 
९४ | वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 
TS), गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (9 पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
TS), गट-अ (१ पदो 


क्ष-केरण (शास्त्रज्ञ, गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
BRAS) गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (3 पदे) 


वैद्यकोय अधिकारी RT व प्रसुती 
तज्ञ, गट-अ (3 पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-आ(४ पदे) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क 
(८ पदे) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माण अधिकारी, गट-क 
(३ पदे) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


(३ पदे) 


भांडार तथा PAIS, गट-क 
(१ पद) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-क 
(१ पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक, 
गट-क (२ पदे) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (२ Te) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(३ पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड (१ पद) 


TUNA, गट-ड (१ पदो) 


प्रयोगशाळा परीचर, गट-ड (१ पद) 


शास््रक्रियागृह परिचर, गट-ड (२ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१० पदे) 


शिपाई, गट-ड (२ पदे) 


एकूण 


९४ 


विळे 


एकूण ९४ पदे 


कुटीर रुग्णालय, नेकनुर, जिल्हा बीड 


२९ 


२३ 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पदो 


अधिपरिचारीका, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माण अधिकारी / मिश्रक, 
गट-क (१ पद) 


कक्षसेवक, गट-ड (१ पदो 


दंतशल्य चिकित्सक, गट-ब (१पद) 


सहाय्यक गट-ड (१पद) 


एकूण 


२९ 


२२३ 


एकूण ०६ पदे 


स्री रुग्णालय, THAR, जिल्हा बीड 


८२ 


oe | 


वैद्यकीय अधीक्षक, गट-अ (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
वैद्यकोय अधिकारी (प्रसुती तज्ञ), 
गट-अ (१ पदो) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (9 पदो) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
TS), गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
BRAS) गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (2 पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्री रोग व 
प्रसुती तज्ञ, गट-अ (३ पदे) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क(१ पदो) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (3 Te) 


भांडार तथा वस्त्रपाळ, गट-क(१ पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (२ पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (२ पदे) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (२ पदे) 


मुकादम, गट-ड (१ पद) 


प्रयोगशाळा परिचर, गट-ड (१ पद) 


क्ष - किरण परिचर, गट-ड (१ पद) 


सहाय्यक स्वंयपाकी, गट-ड (१ पद) 


शास्त्रक्रियागृह परिचर, गट-ड (३ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (८ पदे) 
सफाईंगार, गट-ड (१० पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


शिपाई, गट-ड (३ पदे) 


एकूण 


८२ 


", ५०७५ .| 


एकूण ८२ पदे 


उपसंचालक, लातूर कार्यालय 


33 


०९ 


सहाय्यक संचाळक (वैद्यकिय, 
गट-अ (१ पदो) 


मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, 
गट-अ (१ पद) 


उच्चश्रेणी लघुलेखक,गट-क(१ पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


सहाय्यक अधिक्षक, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माण अधिकारी (मिश्रक), 
गट-क (१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (५ पदे) 


लघुटंकलेखक, गट-क (१ पद) 


दुरध्वनी चालक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (६ Te) 


वाहन चालक, गट-क (१ पद) 


दप्तरी, गट-ड (१ पद) 


शिपाई, गट-ड (३ पदे) 


एकूण 


३३ 


०९ 


एकूण २४ पदे 


ए.एन.नर्सिंग स्कूल, जिल्हा रुग्णालय 
बाभळगांव जिल्हा लातूर 


श्‌ 


i 


प्राचार्य गट-क (१पद) 
पाठयनिर्देशिका गट-क(५पदे) 
कनिष्ठ लिपिक,गट-क(१पद) 
वार्डन, गट-क(१पद) 


शिपाई, गट-ड(२पदे) 


एकूण 


PAS | 


ee | 


एकूण १० पदे 


उपजिल्हा रुग्णालय,उदगीर,जि.लातूर 


उपजिल्हा रुग्णालय,उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
उपजिल्हा रुग्णालय, परळी, जि. बीड 


वैद्यकिय अधिकारी (अपघात कक्षो 
गट-अ (१ पदो 
परिसेविका, गट-क (१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (५ पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


उपजिल्हा रुग्णालय, मुखेड, जि. नांदेड 


औषध निर्माता, गट-क (१ पद) 


प्रयोग शाळा सहाय्यक, गट-क 
(१ पद) 

अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(१ पद) 

कक्ष सेवक, गट-ड (२ पदे) 


सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 

दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (४पद) 
दंत यांत्रिक, गट-क (४ पद) 
अधिपरिचारिका, गट-क (४ पद) 
सहाय्यक गट-ड (४पद) 


एकूण २९ पदे 


एकूण - ४ उप जिल्हा रुग्णालये 


हि 


८२ 


एकूण २९ पदे 


स्त्री रुग्णालये, अंबाजोगाई, जिल्हा बीड 


&& 


| 


वैद्यकीय अधीक्षक, गट-अ (१ पद) 


daar अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ), गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), गट- 
अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण ash, 
गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (क्ष-केरण शास्त्रज्ञ) 
गट-अ (१ पदो) 


वैद्यकीय अधिकारी  (बधिरीकरण 
शास्त्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), गट- 
अ (2 पदे) 


वैद्यकोय अधिकारी (स्रीरोग प्रसूती तज्ञ), 
गट-अ (3 पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (५ पदे) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
(१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क(८ पदे) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० Te) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (2 पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (2 पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (2 Te) 


औषध निर्माता, गट-क (३ पदे) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 
(३ पदे) 


भांडार तथा वस्त्रपाल गट -क (१ पद) 


अधीक्षक, गट-क (१ पदो) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


एकूण 


शि 


| eo | 


७० पदे 


ए.एन.एम.नर्सिंग स्कूल, आंबाजोगाई 


| qo | 


ए.एन.एम.नर्सिंग स्कृल,उस्मानाबाद 


बि 


प्राचार्य गट-क (१पद) 
पाठयनिर्देशिका गट-क (५पदे) 


कनिष्ठ लिपिक,गट-क (१पद) 
वार्डन, गट-क (१पद) 
शिपाई, गट-ड (२पदे) 


एकूण 


२० 


ee | 


एकूण २० पदे 


जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद 


अ 


३९६ 


परिसेविका, गट-क (३ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (१२ पदे) 


रक्तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (१पद) 


वाहन चालक, गट-क (१ पद) 


रुग्णवाहीका चालक, गट-क (१ पदो) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (3 पदे) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड(१पद) 


शास््रक्रियागृह परिचर, गट-ड (२ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड(३ पदे) 


सफाईंगार, गट-ड (५ पदे) 


शिपाई, गट-ड (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
धोबी, गट-ड (१ पद) 
उद्घाहन चालक, गट-ड (१ पद) 
पहारेकरी, गट-ड (१ पद) 
कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक, 
गट-क (१ पद) 

३ षि दंतशल्य चिकित्सक, गट- ब (१पद) 
अधिपरिचारिका, गट-क (१पद) 
सहाय्यक, गट-ड (१पद) 

एकूण - अ २८० २४० एकूण ४०पदे 
अ | अतिदक्षता विभाग १८ शि वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पद) 
अधिपरीचारीका, गट-क (१ पद) 
कक्ष सेवक, गट-ड (१ पद) 
सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 
एकूण १८ १४ | ०४ पदे 
बे, नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभाग | ०८ | अधिपरीचारीका, गट-क (१ पद) 
आया, गट-ड (१ पद) 
एकूण [aes | ०८ ०२ पदे 
क | सुभ्रूषा कक्ष २४ १९ महा. वै. व आ. सेवा, गट-अ 
(१ पद) 
अधिपरीचारीका, गट-क (२ पदे) 
कक्ष सेवक, गट-ड (१ पद) 
सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 
एकूण २४ १९ ०५ पदे 
ड रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र ०३ oS (_____ ee 
S| सुश्रूषा प्रशिक्षण विभाग सिस्टर टयुटर, गट-क (१ पद) 
एकूण ee ०९ ०१ पदे 
डि. मनोविकृति चिकित्सा कक्ष २० वि अधिपरीचारीका, गट-क (१ पद) 
कक्ष सेवक, गट-ड (१ पदो 
सफाईंगार, गट-ड (१ पद) 
एकूण २० शि ०३ प 
ग ।जळीतकक्ष eS ०३ a; ___-|| 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
ea अपंग पुर्नवसन केंद्र hee ) 90. | he ee 
ण | ट्रॉमा केअर युनिट १५ १३ परिसेविका, गट-क (१ पद) 
कक्षसेवक, गट-ड (१ पद) 
एकूण १५ १३ ०२ पदे 
च | सि.टी.स्कॅन विभाग क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 
एकूण ०९ ०८ ०१ पद 
एकूण-ब ११६ र्ट १८ पदे 
एकूण - अ २८० २४० ४० पदे 
एकूण - (ओ--(बो ३९६ ३३८ एकूण ५८ अस्थाई पदे 
२६ ; प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल, उस्मानाबाद उप-प्राचार्य, वर्ग-३ (१ पद) 
श्यनिर्देशाका, वर्ग-३ (१४ पदे) 
लघुटंकलेखक, वर्ग-३ (१ पद) 
लिपिक, वर्ग-३ (१ पद) 
ग्रंथपाल, वर्ग-३ (१ पद) 
प्रयोगशाळा सहाय्यक, वर्ग-३ 
(१ पद) 
वॉर्डन, वर्ग-३ (३ पदे) 
शिपाई, वर्ग-४ (३ पदे) 
एकूण २६ शि २६ अस्थाई पदे 
जिल्हा स्री रुगणालय उस्मानाबाद 
; : वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (१ पदो 
वैद्यकोय अधिकारी (प्रसुती तज्ञ), 
गट-अ (9 पद) 
वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (9 पदो) 
वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
TS), गट-अ (१ पदो 
वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण) 
गट-अ (2 पदे) 
वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ), 
गट-अ (2 पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनांम व पदसंख्या) 


वैद्यकोय अधिकारी (स््रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ, गट-अ (३ पदे) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पद) 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२० पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क(१ पदो) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


औषध निर्माता, गट-क (3 Te) 


भांडार तथा वस्त्रपाळ, गट-क(१ पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (२ पदे) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (२ Te) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (२ पदे) 


मुकादम, गट-ड (१ पद) 


प्रयोगशाळा परिचर, गट-ड (१ पद) 


क्ष - किरण परिचर, गट-ड (१ पद) 


शास््रक्रियागृह परिचर, गट-ड (३ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (८ पदे) 


शिपाई, गट-ड (३ पदे) 


एकूण 


| 09 | 


|_ ee | 


एकूण ७१ पदे 


ग्रामीण रुग्णालय, औराद sero व शिरुर अनंतपाळ, 


जिल्हा लातूर 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकुण 
मंजूर 
पदे 


काल्पनिक 
कुशल व 
APA 
पदे 


अस्थायी पदे (पदनाम व पदसंख्या) 


ग्रामीण रुग्णालय, औराद शाहाजनी, 
जिल्हा लातूर 


२५ 


१५ 


वेद्यकौय अधिक्षक, गट-अ, (१ पद) 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, (३ पद) 


ग्रामीण रुग्णालय शिरुर अनंतपाळ, 
जिल्हा लातूर 


२५ 


१५ 


यिपरिचारीका, गट-क, (3 पदे) 
सहाय्यक अधिक्षक,गट-क, (१ पदे) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
३ ग्रामीण रुग्णालय अर्धापूर, २५ १५ । औषधनिर्माण अधिकारी,गट-क (१ 
ल्हा नांदेड पद) 
निष्ठ लिपिक, गट-क (१ पद) 
VHT] ७५ ४५ ३० (90 x 3) पदे 
अ. | आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र. मंजूर पदे 


५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, नळदुर्ग, जि. उस्मानाबाद 


२९ १ वैद्यकीय अधिक्षक, वर्ग-१ (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (इास्त्रक्रिया), वर्ग-२ (१पद) 


वैद्यकोय अधिकारी (स्री रोग व प्रसुती तज्ञ), 
वर्ग-२ (१ पदो) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधीरीकरण शास्त्रज्ञ), वर्ग- 
२ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक), 
वर्ग-२ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग), 
वर्ग-२ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ (२ पदे) 


सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग-३(१ पद) 


परिसेविका, वर्ग-३ (२ पद) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, वर्ग-३ (१ पद) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वर्ग-३ (१ पद) 


अधिपरीचारीका, वर्ग-३ (१२ पदे) 


औषध निर्माण अधिकारी वर्ग-३ (३ पदे) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, वर्ग-३(१ पद) 


एकूण| २९ | co | २९ पदे 
जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय,लातूर 
०८ | 00 जिल्हा शल्यचिकित्सक गट अ (१पद) 


निवासी वैद्यकीय अधिकारी बाहय संपर्क गट अ (१पद) 


प्रशासकीय अधिकारी गट ब (१पद) 


आरोग्य परिचारिका गट क (१ पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक गट क (१ पदो 
सहायक अधिक्षक गट क (१ पद) 
सांख्यिकी सहायक गट क (१पद) 


वरिष्ठ लिपीक गट क (१पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


आरोग्य संस्थेचे नाव | एकूण 


मंजूर पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


एकुण ०८ 


100 


एकूण ०८ अस्थाई पदे 


य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी प 


जिल्हा परिषद, लातूर 


१०७ 


७८ 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(२९ पदे) 


जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 


8% 


&S 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(२६ पदे) 


जिल्हा परिषद, नांदेड 


१५७ 


११५ 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(४२ पदे) 


जिल्हा परिषद, बीड 


१३६ 


[| 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ 
(३५ पदे) 


एकूण 


४९५ 


३६३ 


१३२ 


ग्रामीण रुग्णालय मालेगाव, 
जि. नांदेड 


aa 


as 


वैद्यकिय अधिक्षक गट अ 
वर्ग-२ (१पद) 


वैद्यकिय अधिक्षक गट अ 
वर्ग-२ (३पदे) 


अधिपरीचारिका वर्ग-३ 
(३पदे) 


सहाय्यक अधिक्षक वर्ग-३ 
(१ पद) 


औषध निर्माण अधिकारी 
वर्ग-३ (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक वर्ग-३ 
(१ पद) 


एकूण १० अस्थाई पदे 


i ae | 


| 00 


एकूण १० अस्थाई पदे 


ग्रामीण रुग्णालय,बेबळी, जि. 
उस्मानाबाद 


वैद्यकिय अधिक्षक गट अ 
वर्ग-२ (१पद) 


वैद्यकिय अधिक्षक गट अ 
वर्ग-२ (३पदे) 


अधिपरचिरीका वर्ग-३ 
(३पदे) 


सहाय्यक अधिक्षक वर्ग-३ 
(१ पद) 


औषध निर्माण अधिकारी 
वर्ग-३ (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.६८/आरोग्य-४, 


कनिष्ठ लिपीक वर्ग-३ 
(१ पद) 


एकूण १० अस्थाई पदे 


| 00 | 


एकूण १० अस्थाई पदे 


३ उपजिल्हा रुग्णालय, लोहा 
जिल्हा नांदेड 


०९ 


| 


वैद्यकीय अधिकारी 
(शास््रक्रिया) (१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी 
(स्त्रीरोग व प्रसुती तज्ञ) 
(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) 
(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी 
(भिषक) )(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी 
(बालरोग) ) (१पद) 


सहायक अधिसेविका, 
वर्ग -३ (१पद) 


परिसेविका वर्ग-३ (20) 


वरीष्ठ लिपीक वर्ग -३ 
(१पद) 


एकूण ०९ अस्थाई पदे 


०९ 


| 00 | 


एकूण ०९ अस्थाई पदे 


8 उपजिल्हा रुग्णालय, बिलोली, 
जिल्हा नांदेड 


०८ 


=] 


वेद्यकोय अधिकारी 
(भिषक शास्त्रक्रिया )(१पद) 


वैद्यकीय अधिकारी 
(बालरोग) (१पद) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व 
आरोग्य सेवा गट-अ (२ 
पदे) 


सहायक अधिसेविका, 
वर्ग -३(१पद) 


परिसेविका वर्ग-३ (२पदे) 


वरीष्ठ लिपीक वर्ग -३ 
(१पद) 


एकूण ०९ अस्थाई पदे 


| 00 | 


एकूण ०८ अस्थाई पदे 


KK KKK KKKKK IKK KKK KKK KKK KKK KKK 


